आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्या 
आस्थपनेवरील समाज कल्याण अधिकारी, 
गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन 
प्रशासकीय / विनंती बदल्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः सकआ -२०२०/प्र.क्र. २२०/ आस्था-२ 


मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०२१. 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम - ४ मधील तरतुदीनुसार समाज कल्याण 


आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या समाज 


कल्याण अधिकारी व तत्सम गट-ब 


संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदल्या करण्यात येत असुन, त्यांच्या 


नावासमोरील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे :- 


अधिकाऱ्यांचे नांव सध्या कार्यरत ठिकाण 


बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 


1 १__| २ 


ee ४8४8 | 


3 
fears अधिकारी शानिशा), 
श्रीमती हर्षदा eee की ( ses उ 
अ! बडगुजर सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल 
बडगुजर aa धुळे 
यांचे कार्यालय, धुळे 


विशेष अधिकारी (झानिज्ा), सहाय्यक 
आयुक्त, समाज कल्याण यांचे कार्यालय, 
नाशिक 


२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता पुढील सूचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे - 


१) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर आयुक्‍त समाज कल्याण, पुणे यांनी बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्यास बदली झालेल्या पदावर रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


= 


बदली झालेला अधिकारी संबंधित कार्यालयातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी आल्यावर 


त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा 
प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्वभवल्यास संबंधित आस्थापना 


SHIRA जबाबदार धरण्यात येईल. 


3) बदली आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 


आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिकारी शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 


शासन आदेडा HAH: सकआ - २०२०/प्र.क्र.१२०/ आस्था-२ 


3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०११११३०९११५१२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by A\ 
D 


Anil Kondaji Ahire « 


888त79। 


(अ.कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


0०1740 1493c78a5335198565 11937 
=Anil Kondaji Ahire 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत, 


Ee) 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, पुणे 

आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे 

संचाळक, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय, पुणे 
प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण, नाशिक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/नाशिक 

मा.मंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सा.न्या. व वि.स.) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
मा.प्रधान सचिव (सा. न्या. व वि. स. विभाग/ विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग) यांचे 
स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

१०) निवडनस्ती आस्था-२. 


AD 


AN 


ee 


o~ 
ae 


an 


S 


(३ 


५... <.>  *--८ <-> ८. > ee 


vo 


